दिनांक २६ जानेवारी २०१९ - प्रजासत्ताक 
वर्धापन दिन समारंभात चित्ररथ संचलनासाठी 
येणारा खर्च रुपये १४,१६०००/- इतक्या 
रक्‍्कमेस मंजुरी मिळण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३२/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.सीईआर-२०१८/प्र.क्र.२४६/३०, 
दि. ०.११.२०१८ 
२) सहआयुक्त पोळीस आयुक्‍त (वाहतुक) वरळी, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४८०८/ 
ANA A प्रजा. दिन/२०१८, दि.१५.१२.२०१८ 
शासन निर्णय :- 
भारतीय प्रजासत्ताक ६९ वा वर्धापन दिन दिनांक -२६ जानेवारी २०१९ रोजी शिवाजी पार्क 
दादर, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये मुंबई वाहतुक पोलीस यांच्यामार्फत * मुंबई 
पोलीसांची आधुनिक प्रगती a जनजागृतीपर विषयांचे चित्ररथाचे संचलन होणार आहे. तरी 
सदर चित्ररथाच्या संचळनासाठी येणारा खर्च रुपये १४,१६०००/- (चौदा लाख सोळा हजार फक्त) 
इतक्या रक्‍्कमेस झासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), वरळी, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून एकूण रुपये 
१४,१६,०००/- (चौदा लाख सोळा हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या तरतूदीचे वितरण करतील. 
3. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्र.बी- 09, “ २०५५ पोलीस, १०८ 


राज्य मुख्यालय पोळीस, (०२) शहर पोळीस, (०२)(०१), आस्थापना, -(२०५५००९७, २१ सामुग्री व 
पुरवठा ” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर चित्ररथ संचळनासाठी आवश्‍यक असलेल्या वस्तु व सेवा विकत वा भाडयाने 
घेतांना, शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीच्या अवलंब करावा. तसेच चित्ररथ संचलनासाठी 
केलेल्या खर्चाचा संपूर्ण Aries शासनास त्वरीत सादर करावा. 

प. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग 
३, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय शक्‍तीचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३२/पोल-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२११०५३००००२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


S d h k D Digitally signed by Sudhakar D. Pawar 

U 7 a a [ e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2c1ebd27661971090dc2c91d4bb9caabd4da3 


Pawar Siig re a 
(सु.धो.पवार) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र 
शासन 


प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२. सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक),वरळी, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा वअनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. वित्त विभाग(कार्यासन व्यय-७/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
६. अवर सचिव,( कार्यासन बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती / गृह विभाग (पोल-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


